कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर यांना नवीन 
संगणक सामुग्री खरेदीकरीता रु. २३,६८,२०६/- 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संप्रिसा - २०२२/प्र.क्र.४१/का.०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ:- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे 
पत्र H. Spl./Comp./34§/2022, दिनांक २१.०७.२०२२. 
२) समक्रमांकाचे शासन पत्र दिनांक ०२.०९.२०२२. 
3) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे 
TAH. Spl./Comp./843/2022, दिनांक २१.०९.२०२२. 
४ विभागाच्या दिनांक १०.११.२०२२ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 


कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर यांना नवीन संगणक सामुग्री खरेदीकरीता संदर्भ क्र. १ अन्वये प्रस्ताव 


TRAN सादर केला होता. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात 


आले असून, विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक १०.११.२०२२ रोजीच्या बैठकीत 


मान्यता देण्यात आली आहे. यानुषंगाने कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर या कार्यालयाकरिता नवीन 


संगणक सामुग्री खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर यांच्या कार्यालयाकरीता नवीन संगणक सामुग्री खरेदी 


करण्याच्या रु. २३,६८,२०६/- (अक्षरी रु. तेवीस लक्ष अडुसष्ट हजार दोन]शे सहा फक्त) इतक्या 


रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा - २०२२/प्र.क्र.४१/का.०७ 


२. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २४.०८.२०१७ व 


०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने 


करण्यात यावी. 


३. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-१, २०१४-न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र 


न्यायालये, (०१)(०२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सांकेतांक २०१४ ०३४१-१७ संगणक 


खर्च” या लेखाशीर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षात विहीत पध्दतीने निधी अर्थसंकल्पित करण्यात 


येऊन भागविण्यात यावा. 


8. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 


विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ 


उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२४१६ ५८५४०१७०१२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 


NITIN V JIWANE 


(नि. वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 
प्रति, 
१. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 


२. मा. प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय. नागपूर, पहिला मजला, सयोग बिल्डींग, 


GPO चौक, सिव्हील लाईन्स, नागपूर- ४४० ००१. 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 


४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा - २०२२/प्र.क्र.४१/का.०७ 


५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


९. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 


रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 


१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला AN हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 


रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 


११. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-९, १३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


